वर्धा-यवतमाळ-नांदेड या नवीन 
रेल्वे मार्गाकरीता रु.६८ कोटी 
निधी वितरीत करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.आरएलवाय-०१२२/प्र.क्र.१५/परिवहन-५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १६ मार्च, २०२२ 


वाचा : १ गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. आरएलवाय-०९०९/१०५८/प्र.क्र.२१३/परि.५, 
दिनांक : १९ फेब्रुवारी, २०१०. 
२) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. आरएलवाय-२०१५/प्र.क्र.१९/भाग-१/रेल्वे कक्ष, 
दिनांक : १४ जुले, २०१५ 
३) गृह विभाग, शासन निर्णय दिनांक ३०.०३.२०१३, १९.०३.२०१४, ३१.०३.२०१५, 
२४.०६.२०१६, ०६.१०.२०१६, 94.03.2099, २२.०३.२०१७, १०.०८.२०१८, 
१९.०१.२०१९ व १३.०२.२०१९, १६.१२.२०२०, १२.०२.२०२१ व २६.०३.२०२१. 
४) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र.आरएळलवाय-१०२१/प्र.क्र.१३३/परिवहन-५, 
दिनांक २२.१२.२०२१ 
५) मुख्य प्रशासकीय अधिकारी (निर्माण), मध्य रेल्वे, मुंबई यांचे दिनांक ०१.०९.२०२१ 
रोजीचे पत्र. 
प्रस्तावना : 
वर्धा-यवतमाळ-नांदेड या नवीन रेल्वेमार्गाकरीता रू.२५०१.०५ कोटी एवढा खर्च अंदाजित असून 
उक्त खर्चापैकी रू.१०००.४२ कोटी एवढा ४० टक्के हिस्सा राज्य शासनाकडून केंद्रीय रेल्वे बोर्डास उपलब्ध 
करून देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या प्रकल्पासाठी दिनांक ३१.०३.२०२१ पर्यंत केंद्र शासनाने 
रु.१०२५.९६ कोटी खर्च केला असून सन २०२१-२२ या वर्षाकरिता रेल्वेने रु.२५५.०१ कोटी इतकी तरतूद 
केली असल्याने रेल्वेने राज्य हिछ्याची फरकाची रु.२७९.३६ कोटी रक्‍कम अदा करण्याबाबत संदर्भ क्र.५ 
येथील पत्रान्वये कळविले आहे. सदर प्रकल्पामधील ४०% हिळ्यानुसार या रेल्वे मार्गाकरिता राज्य शासनाने 
दिनांक ३१.०३.२०२१ अखेरपर्यंत संदर्भ क्र.३ येथे नमूद केलेल्या शासन निर्णयांन्वये रु.५७४.६२ कोटी इतका 
निधी उपलब्ध करून दिला असून सन २०२१-२२ मध्ये संदर्भ क्र.४ येथे नमूद केलेल्या शासन निर्णयान्वये 
रु.११७.३३ कोटी इतका निधी उपलब्ध करून दिला आहे. सदर प्रकल्पासाठी मध्य रेल्वेने मागणी केलेल्या 
Vaya आणखी रु. ६८ कोटी निधी रेल्वेस वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

वित्तीय सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी (Financial Adviser and Chief Accounts Officer 
(Construction) Mumbai CST), मध्य रेल्वे, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई-४०० 009 यांना 
प्रस्तावनेत नमूद प्रयोजनासाठी रु. ६८ कोटी (रुपये अडुसष्ट कोटी फक्त) इतकी रक्‍कम वितरीत करण्यास 
राज्य शासन या निर्णयाव्दारे मंजूरी देत आहे. 


२. शासनाने उप सचिव/सह सचिव (अर्थसंकल्प), गृह विभाग यांना नियंत्रण अधिकारी व अवर सचिव/ 
कार्यासन अधिकारी, रोख शाखा, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित केले असून या शासन निर्णयाव्दारे त्यांना सदर रक्‍कम प्रदान करण्यास प्राधिकृत करण्यात येत 
आहे. 


३. यासाठी येणारा खर्च सन २०२१-२२ या वर्षात मागणी क्र.बी-७, ३००१ भारतीय रेल्वे धोरण निश्चिती, 
संचालन, संशोधन व इतर संकीर्ण संघटना, ००, ८००-इतर खर्च, (००), (००) (०२)-रेल्वे प्रकल्पामध्ये राज्य 


झासन निर्णय HATH: आरएलवाय-०१२२/प्र.क्र.१५/परिवहन-५ 


शासनाचा सहभाग (३००१ ००५४), ३२-अंशदाने या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो मंजूर 
असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. महाराष्ट्र शासन, वित्त विभाग, शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/ अर्थ- 
३, दिनांक २४ जून २०२१ व १४ ऑक्टोबर २०२१ सोबतच्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक ९ मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे सदर देयकांन्वये आहरीत करण्यात येणा-या रक्कमेचे स्वरुप “ssa” या तपशीलवार 
शिर्षाखाली येते. त्यानुसार तपासणी करावयाच्या सुचीत नमूद केलेल्या सर्व अटी व शर्तीचे पालन करण्यात 
आले आहे. 


५. प्रमाणित करण्यात येते की, शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक 
२४ जून २०२१ व १४ ऑक्टोबर २०२१ सोबतच्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक ९ मधील क्रमांक १ ते १० मधील 
अटींची पूर्तता होत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय, नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१९/१४६१, दिनांक ११.०२.२०२२ व 
वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.६१/२०२२/व्यय-८, दिनांक 03.03.2022 अन्वये देण्यात आलेल्या 
मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


9. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०३१६१७५४१८५०२९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
JAYSEN JAYPRAKASH ना 


13bc62404072a90fb604cfa54ccOc6b396bbe9f862ch814602e0 
bfd, p: )2EF 270887986 A691552A8D64F6665 19350065AB, 


seriall IEABACG9F3 1 3DEECCD6E9EECEEAS7 A822C9D8CCACD64DD1C5 
031B045E7C1F2, cn=JAYSEN JAYPRAKASH INGOLE 


Date: 2022.03.16 18:01:19 +05'30! 


( जयसेन जयप्रकाश इंगोले ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१) महालेखापाल, १ व २ (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर 

२) सचिव, केंद्रीय रेल्वे बोर्ड, रेल्वे मंत्रालय, रेल भवन, नवी दिल्ली. 

३) महाव्यवस्थापक, मध्य रेल्वे, मुंबई / दक्षिण मध्य रेल्वे, सिकंदराबाद. 

वित्तीय सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई. 

मुख्य अभियंता (बांधकाम), उत्तर मध्य रेल्वे, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

बीयुडी-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९) वित्त विभाग (व्यय-८/बीयुडी-११), मंत्रालय, मुंबई. 
१०) नियोजन विभाग, कार्यासन १४६१, मंत्रालय, मुंबई. 

११) रोख शाखा, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना विनंती करण्यात येते की, सदर रक्कमेचा धनादेठा 
Financial Adviser and Chief Accounts Officer (Construction), Mumbai CSMT 
यांच्या नावाने काढण्यात यावा. 

१२) निवड नस्ती, परिवहन-५. 


& 
9 


YS wee Vee DIOLS lL ia 


S 


पृष्ठ २ पैकी २ 


